औरंगाबाद विभागातील भूसंपादन आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक 
३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. पमुवा -२०२१/प्र.क्र. ४३/अ-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ एप्रिल, २०२१. 


वाचा :-१) वित्त विभागाचा शा.नि.क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१. 
२) विभागीय आयुक्‍त, औंरगाबाद यांचे पत्र क्र. २०२०/भुसंपादन/कक्ष-१/कावि, 
दि.१५.०३.२०२१ 


शासन निर्णय :- 
औरंगाबाद विभागातील भूसंपादन आस्थापनेवरील ९४ अस्थायी पदांना दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत 

मंजूरी देण्यात आली होती. औरंगाबाद विभागातील भूसंपादन आस्थापनेवरील ९४ अस्थायी पदांची 
आवर्यकता असल्याने सदर अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि. ३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास 
विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद कार्यालयाच्या संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये विनंती केळी आहे. 
२. वित्त विभागाने संदर्भ क्र.१ च्या आदेशानुसार अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक 
३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढीचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना दिले आहेत. सदर शासन निर्णयानुसार 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच , यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या 'जोडपत्र 
अ' मध्ये नमूद ९४ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदत वाढीस मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 

१) अतिरिक्‍त ठरविण्यात आलेल्या पदांवरील कर्मचा-यांना विभागांतर्गत रिक्‍त पदावर सामावून घेण्यात 

आले आहे अथवा वित्त विभागातील अतिरिक्त संवर्ग कक्षाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. 

२) उक्त ९४ अस्थायी पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त नाही व सदर 

पदांचा अस्थायी पदांच्या आढाव्यामध्ये समावेश आहे. 

३) सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४) ही सर्व पदे त्या विभागाच्या स्थायी संवर्गात तात्पुरती म्हणून समजण्यात यावीत . 

५) सदर पदे शासनाच्या वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या आदेशाप्रमाणे महागाई भत्ता व इतर पूरक भत्ते 


मिळण्यास पात्र राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः WAT -२०२१/प्र.क्र. ४३/अ-१ 
३. याबाबत होणारा खर्च “मागणी क्र. सी-१/२०२९/जमीन महसूल-००१-संचालन व प्रशासन पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) भूमी संपादन आस्थापना योजनांतर्गत (०२), (०५) 
आयुक्‍त, औरंगाबाद वेतने (२०२९ ०२४२ ०१) आणि योजनेतर पदावरील खर्च, योजनेतर (09)(04) आयुक्त, 
औरंगाबाद - वेतने (योजनेतर) (२०२९ ०१२६ ०१)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून तो खर्च वित्तीय वर्ष तसेच 
२०२०-२०२१व २०२१-२०२२ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच याबाबतचा प्रत्यक्ष खर्च 
वर्षअखेर संबंधित संपादन विभागाकडे (महसूल व वन विभागाखेरीज) वर्ग करण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा. नि. क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
षु. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०४१५११५३४५३५१९ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Nitin Ganesh 
Sonkhaskar 


(नि. ग. सोनखासकर) 
कार्यासन अधिकारी 


सोबत :- जोडपत्र-अ 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद (२ प्रती) 
२) महालेखापाल - १/२, (लेखा परीक्षा / अनुज्ञेयता ) मुंबई / नागपूर (२ प्रती) 
3) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद /जालना/बीड/नांदेड/हिंगाली /लातूर/उस्मानाबाद. 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद /जालना/बीड/नांदेड/हिंगाली/परभणी/लातूर/ 
उस्मानाबाद. 
4) जलसंपदा विभाग, कार्यासन टि-४/टि-१२/टि-१९,मोप्र-२,अर्थ -१ व बी शाखा, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 
नगर विकास विभाग,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 
अर्थ-९, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, अ-२/अ-३/अ-४/ई-१/ई-६/ई-७/ई-८/ब-१,र-१२ कार्यासने, महसूल व 
वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) निवडनस्ती/अ-१, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


& 
9 
८ 


९ 


>  <र.> ५-८  ६£<-> 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः WHAT -२०२१/प्र.क्र. ४३/अ-१ 


जोडपत्र-अ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग,क्रमांक पमुवा -२०२१/प्र.क्र.४३/अ-१ दिनांक -१५ एप्रिल २०२१. 
औरंगाबाद विभागातील भूसंपादन आस्थापनेवरील मुदत वाढ द्यावयाच्या ९४ अस्थायी पदांबाबतचे विवरणपत्र:- 


अ.क्र. | जिल्हा |; :_? ववाीसाठी आरंगाबाव विभागातील अत्यांनी पहाता eel बाद विभागातील अस्थायी पदांचा तपश 
‘ae अव्वल | मंडल लिपिक | वाहन ie 'एकूण 
कारकून | अधिव ~ टंकलेखक | चाळक 

pal गाबाद, — *| ०३ ०३ ow jee, | ०३ een ou १८ 
०२ | जालना o8 o8 oR feed oR a] ०२ | ०६ 
०३ | पूर्ण | 08 08 08 pe 08 eer OR ०६ 
o% i . _| ०१ ०१ ०१ ०२ | ०२ og |०२ | Bo 
०५ | ०२ ०२ ०२ fees] ०२ fame ox १२ 
o& (ie ०३ ०३ ०३ fee ou ०१ ०६ | 28 
ae लातूर ०९ ०१ ०१ Ea 0g aa or | ०६ 
०८ | उस्मानाबाद ०२ ०२ OR ee ] ०२ 4 ow | १२ 

'एकूण-अ ay शड शण ०२ | ९७ oe [rw | ९९ 
०६ | विभागीय ०३ 

आयुक्त कार्यालय, 

औरंगाबाद 

नगर रचनाकार- 08 

रचना सहाय्यक- 08 

लघु टंकलेखक-०१९ 

UU-F= ०३ 

'एकूण अ--ब aX 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


